सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी महिला 
आर्थिक विकास महामंडळास निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-माविम-२०१ ९/प्र.क्र.६२/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-०९ जुले, २०१९. 


वाचा :- 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१ एप्रिळ, २०१९. 


प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१.४.२०१९ रोजीच्या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र विनियोजन 
(लेखानुदान) अधिनियम, २०१९ मंजूर करण्यात आला असून सन २०१९-२० या वर्षाकरिता प्रस्तावित 
केलेल्या विनियोजनांची अनुसूची या अर्थसंकल्पीय प्रकाहनातील “स्तंभ क्र.५ व ६” यामध्ये विभागांना 
दर्शविलेल्या रकमांचे अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) वाटप करण्यात येत असून सदर 
तरतूदींची एप्रिल ते जुले, २०१९ पर्यंतची मासिक निधी विवरणपत्रे अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व 
संनियंत्रण प्रणालीवर प्रशासकीय विभागांकडून नोंदविण्यात आल्यानंतर विभागास आवश्‍यक असणारा 
अनिवार्य व कार्यक्रमावरील खर्चाचा निधी (ळेखानुदान) वितरीत केळा जाईल, तसेच प्रशासकीय 
विभागांनी निधीचे वितरण करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियमांचे पालन करावे, त्याचप्रमाणे सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.५ ते 
qo मधील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे कळविण्यात आले आहे. 
२. सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी २२३५-१३१६ या लेखाशिर्षाखाली ३६ सहायक अनुदाने 
(वेतने) बाबीसाठी ₹२४,४५,६१,०००/- (अक्षरी रुपये चोवीस कोटी पंचेचाळीस लक्ष एकसष्ट हजार 
फक्त) इतकी तरतूद मंजूर आहे. विभागास उपलब्ध करण्यात आलेले लेखानुदान विचारात घेता, 
२२३५-१३१६ या लेखाशिर्षाखालील वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकानुसार वेतन बाबींसाठी 
उपलब्ध ₹८,१५,००,०००/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी पंधरा लक्ष फक्त) इतका निधी महिला आर्थिक 
विकास महामंडळास वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकानुसार सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी विभागास 
उपलब्ध करण्यात आलेले लेखानुदान विचारात घेता, २२३५-१३१६ या लेखाशिर्षाखाली ३६ सहायक 
अनुदाने (वेतन) या बाबीसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद ₹२४,४५,६१,०००/- (अक्षरी रुपये चोवीस कोटी 
पंचेचाळीस लक्ष एकसष्ट हजार फक्त) पैकी ₹८,१५,००,०००/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी पंधरा लक्ष 
Hae) इतका निधी महिला आर्थिक विकास महामंडळास वितरीत करण्यास याव्दारे शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः माविम-२०१९/प्र.क्र.६२/का-१० 


२ सदरकणमलायावकविकात wereare Rati कण्यासाव Peer MRT a ate 
विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 
३. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्या सहीने तयार केलेले व 
उपसचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांनी प्रतिस्वाक्षरी केलेले देयक अधिदान व लेखा अधिकारी 
यांना सादर करावे. अधिदान व लेखा अधिकारी यांनी सदर देयकातील मंजूर रक्‍कम धनादेशाव्दारे 
अदा करावी. उपसचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांना जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 
मुंबई उपनगर यांनी सादर केलेल्या देयकावर प्रतिस्वाक्षरी करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. 
४. सदर रक्कम मागणी क्र.एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ०२ समाजकल्याण १०३, 
महिला कल्याण, (०३) इतर योजना, (03) (०१) महिला आर्थिक विकास महामंडळ (2234 १३१६) 
(महिला सक्षमीकरण), (कार्यक्रम), ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या लेखाज्ीर्षाखाली सन २०१९-२० मध्ये 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या तरतूदीतून खर्च करण्यात यावी. 
५. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.१ एप्रिळ, २०१९ 
रोजीच्या परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.५ ते १७ मधील मार्गदर्शक सूचना व त्या विभागाने दिलेल्या 
सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०७१११५३०५८२८३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Smita Dattatray Nivatkar 


(स्मिता निवतकर) 
उपसचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 
महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

४. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर 
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

११. निवड नस्ती, का-१०. 

पृष्ठ २ पैकी २ 


